डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन 
योजनेंतर्गत छशोतकऱ्यांना महा-डीबीटी 
प्रणालीद्वारे लाभ देण्यासाठी जिल्हास्तरावर 
PFMS प्रणालीशी संलग्न बँक खाते 
उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन पुरकपत्र क्रमांकः डीबीटी-०९२०/प्र.क्र.१२८/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ०४ मार्च, २०२१ 


संदर्भ:- 
१ कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांकः डीबीटी-०९२०/प्र.क्र.१२८/१४-अ, 
दि.२३ फेब्रुवारी, २०२१. 


शासन पुरकपत्र:- 
संदर्भाधीन शासन निर्णयात अ.क्र. ७ नंतर पुढीलप्रमाणे परिच्छेद ८ समाविष्ट करण्यात येत 


आहे. 


“सदर योजनेसाठी जिल्हा स्तरावरील आहरण व संवितरण अधिकारी, सनियंत्रण अधिकारी, 
बँक खाते ज्या अधिकाऱ्यांच्या नावे उघडावयाचे आहे त्या अधिकाऱ्याचे नाव/पदनाम, PFMS 
प्रणालीवर मेकर व चेकर इ. बाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना आयुक्त (कृषि) यांनी स्वतंत्रपणे 
निर्गमित कराव्यात.” 


सदर शासन पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०३०४१५१८११२३०१ असा आहे. हे पुरकपत्र 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Shrikant 
Chandrakant Andge 


(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. मंत्री (कृषि), मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.राज्यमंत्री (कृषी), मंत्रालय, मुंबई. 

३) प्रधान सचिव (ले. व को), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय), मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (कृषी), मंत्रालय, मुंबई. 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः डीबीटी-०९२०/प्र.क्र.१२८/१४-ओ 


६) आयुक्‍त (कृषी),कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (सर्व जिल्हा परिषदा) 

) 

) 


८) सह सचिव (3-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९) संचालक (वि. व प्र), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


qo) Ud संचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
११) विभागीय कृषी सहसंचालक, सर्व 
१२) मुख्य लेखा व कोषागार अधिकारी (सर्व जिल्हा परिषद) 
१३) जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, (सर्व) 
१४) कृषी विकास अधिकारी, (सवी 
१५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सर्वी 

) 

) 

) 

) 

) 


१६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षण) महाराष्ट्र -१/२ मुंबई/नागपुर 

१७ संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

१८)संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

१९) मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई, वाशी. 

२०)उप मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/ 
अमरावती/नागपुर 

२१) उप संचालक, लेखा व कोषागारे कोकण /नाशिक /पुणे/ औरंगाबाद/ अमरावती/ नागपुर 

२२) सर्व कार्यासने व पर्यवेक्षिय अधिकारी (कृषी) कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 

23) निवडनस्ती (१४-ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


